भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
उपसंचालक, गट-अ या पदावरील तात्पुरती 
पदोन्नती 


महाराष्ट्रशासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासनआदेशक्रमांकः आपना-०२२२/प्र.क्र.२९८/पापु-१५ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्कट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: २९ डिसेंबर, २०२२ 


शासन seat :- 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब 
कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार व दि.०७.०५.२०२१ 
च्या शासन निर्णय प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून यासंदर्भात 
मा.न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील खालील वरिष्ठ 
भूवैज्ञानिक, गट-अ यांना “उपसंचालक” गट-अ, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या कार्यालयामध्ये करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे कार्यालय उपसंचालक पदावरील तात्पुरती 
पदोन्नतीने पदस्थापना केलेले 
कार्यालय 
(१ २ ३ aaa 
a श्री. बी. आर. टोणपे ।व.भूकार्या, भूस.वि.यं., | प्रादेशिक उपसंचाळक, कोकण 
रत्नागिरी 


०२. उपरोक्त अधिकाऱ्याची उपसंचालक (गट-अ) या पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील 
अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 

अ) सदर अधिका-याविरूध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित नाही. 
०३. सदर अधिकाऱ्याला महाराष्ट्र शासकीय गट-अ, व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप सुधारणा नियम, २०२१ नुसार महसुली 
विभाग वाटप लागू होत नाही. 


शासन आदेशा क्रमांकःआपना-०२२२/प्र.क्र.२९८/पापु-१५ 


०४. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यास संबंधित कार्यालयाने 
तात्काळ कार्यमुक्त करून या विभागास कळवावे. तसेच पदोन्नत अधिकाऱ्याने पदस्थापना केलेल्या 
कार्यालयात तात्काळ रुजू व्हावे. पदस्थापनेत बदल करण्याच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात 
येणार नाही. 


०५. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२९१२१४५०३०२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA MAHADEV 


GENGAJE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9e6d5121ea1547c5b6abac50546c 
582bc9cb02d8c4ee0e57eb3442ad725208b 
5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=D90328C2FC4E73B881BCFE 


A3BC5824FA462A2EC1E4EAD4BFE3B4979 
G F N GAJ F 112BDB493, cn=RAJENDRA MAHADEV 
GENGAJE 


(रा.म.गेंगजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

९. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१२. उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (सर्व), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ$पैकी२ 


शासन आदेशा क्रमांकःआपना-०२२२/प्र.क्र.२९८/पापु-१५ 


१५. संबधित अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (संचालनालयामार्फत). 

१६. सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालय प्रमुख/ विभाग 
प्रमुख. 

१७. निवडनस्ती, कार्यासन पापु-१५. 


पृष्ठ$पैकी३ 


